ल.पा. योजना अप्पर पुनंद प्रकल्प, ता. 
कळवण जि. नाशिक या योजनेच्या सर्वेक्षण, 
अन्वेषण व विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार 
करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नप्रमा-२०२३/ प्र.क्र.२००/जल -१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०७ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
प्रा.ज.अ./मृदवजसं/वि/ना/प्रशा-१/६१/सन २०२४, दि. ०८.०१.२०२४. 


प्रस्तावना: 
SUA. अप्पर पुनंद प्रकल्प, ता. कळवण जि. नाशिक ही योजना स्थानिक नाल्यावर 


प्रस्तावित करण्यात आली असून या योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार 
करणेसाठीचे अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. या योजनेमुळे स्थानिक भागातील 
तसेच आरम खोऱ्यातील पिण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न सुटणार आहे. उंबरगव्हाण येथे धरण बांधून 
अडविलेळे पाणी बोगद्यामार्ग आरम खोर्‍यात वळविण्यात येणार असून नंतर समतल कालवा काढून 
तिळवण येथील सरोवर पाझर तलावात पाणी टाकण्याचे नियोजन आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
धरण व कालवा याकरिता Block Contour Survey, Alignment Survey, चाचणी as घेणे, विंधन 
विवरे घेणे, भूवैज्ञानिक अहवाल, संकल्प चित्र संघटना व मेरी यांचेकडून आवश्‍यक असलेल्या 
अहवालांचा समावेश करण्यात आळेला आहे. 

सदर योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठीचे अंदाजपत्रक संदर्भ क्र. १ नुसार शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
आलेले आहे. त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

SUA. अप्पर पुनंद प्रकल्प, ता. कळवण जि. नाशिक ही योजना स्थानिक नाल्यावर 
प्रस्तावित करण्यात येत असून या योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यासाठी रुपये २,७२,१४,४२८/- (रु. दोन कोटी बाहत्तर लक्ष चौदा हजार चारशे अठ्ठावीस 
फक्त) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२३/ प्र.क्र.२००/जल -१ 


खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन 


करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१, 


११, 
१२. 


सदर योजनेचे सिंचन क्षेत्र इतर प्रकल्पांच्या सिंचन क्षेत्रात समाविष्ट नसल्याचे संबंधित 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी खात्री करावी. 


. योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन त्यास अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य 


अभियंता यांची मान्यता घ्यावी. 


. प्रकल्पाची व्यवहार्यता जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मापदंड 


२०१७/(४५२/२०१७)/ळलपा-२ दि. १३.०७.२०१८ मधील तरतदीनुसार परिगणीत करावी. 


. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून योजनेच्या प्रमुख उपांगांचे संकल्पन तयार करून त्यास अप्पर 


आयुक्त तथा मुख्य अभियंता यांची मान्यता घ्यावी. 


. सर्वेक्षण व अन्वेषण पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) संकल्पनासह शासन 


मान्यतेसाठी सादर करावा. 

सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत MEDA प्राधिकरणाकडून अहवाल प्राप्त करण्यात यावा. 
प्रकल्पाचा पूर्ण व्यवहार्यता अहवाल (25) - व्यवहार्य असावा. 

सविस्तर प्रकल्प अहवाल संकल्पनासह तयार करुन तो मान्यतेसह सादर करावा. 
अंतिम संरेखा प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे मान्यतेसह सादर करावा. 


.धरण काटछेद घेण्यात आलेल्या विंधन विवरांच्या संदर्भात भूस्तर वर्गीकरण अहवाल 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कडून प्रमाणित करुन सादर करावा. 
पर्यायी संरेखा निश्चित केल्यानंतर (त्याबाबतचा) अहवाल सादर करावा. 
प्रकल्प आराखडा तयार करुन सादर करण्यात यावा. 


२.० या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा खाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

लेखाशिर्ष मागणी क्र.झेड एच-३ 

००५, अन्वेषण 

(०१) सर्वेक्षण 

(२७०२ ९२१९) 

(09)(02) १०१ ते २५० हेक्‍टर 

सिंचन क्षमतेपर्यंतच्या पाटबंधारे 

योजनांचे सर्वेक्षण (कार्यक्रम) 

२७, लहान बांधकामे 


सदरहू योजनेच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२३/ प्र.क्र.२००/जल -१ 


3.0 वित्त विभागाचा झा.नि. क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/विनियम दि. १५.०५.२००९ नुसार वित्तिय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, उपविभाग १ ते ५ मधील सुधारणानुसार भाग पहिला, उपविभाग-३ 
अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७(२) (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या प्रस्तावास मान्यता देणेबाबतचे 
अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. प्रस्तुत आदेश वरील प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०७१६५७०३४७२६ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
Pp R A KA S H CONSERVATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725 

6a77432c673f, postalcode=400032, st=Maharashtra, 


NILKANTHRAO PA पधा 1 व 
(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 


महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

) मा.विरोधीपक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
) सर्व मा.संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११)आयुक्‍्त, मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 
93) अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक. 
१५) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक. 
१६) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२३/ प्र.क्र.२००/जल -१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र *अ* 
ल.पा.यो. अप्पर पुनंद प्रकल्प, ता. कळवण जि. नाशिक या योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व विस्तृत 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 


योजनेचा गोषवारा. 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२३/प्र.क्र. २००/जल-१ दिनांक:- ०७ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 
अ.क्र. बाब अंदाजपत्रकीय किंमत 
१ | सर्वेक्षण काम, विधन विवरे व लंब चार्जस २,२४,९१,२६३.०० 
एकूण २,२४,९१,२६३.०० 
२ १८% वस्तु व सेवा कर ४०,४८,४२७.०० 
३ २% अनुषंगिक खर्च ४,४९,८२५.०० 
४ १% विमा २,२४,९१३.०० 
एकूण रक्‍कम २,७२,१४,४२८.०० 


(अक्षरी रु. दोन कोटी बाहत्तर लक्ष चौदा हजार चारशे अठ्ठावीस फक्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOIL AND 


DN: c=IN, 

Pp R A KA S H WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7 dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b147 
25c6a77432c673f, postalCode=400032, st=Maharasht 

N | [_ KA N गृ H RAO Pp AT | [_ =F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS12D1723F249D503A 
E71CF458BA4863AACFFBF62, PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 
Di 


2024.02.07 16:57:46 +05'30' 


(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


